कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या 
उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह / अधीक्षक, 
जिल्हा कारागृह वर्ग-२ यांच्या बदलीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१७/४६६/प्र.क्र.९८/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०१७ 


वाचा : १) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
क्रमांक इएसटी/ कार्यकारी/ बदली/ उपअधीक्षक/ २०१७/ २८४६/कक्ष-२, पुणे, 
दि.०७.०४.२०१७ 


शासन निर्णय :- 
गृह विभागातील अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या नियंत्रणाखाळील कार्यरत असलेल्या तसेच बदलीपात्र असलेल्या उपअधीक्षक, मध्यवर्ती 


कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१७ यांना सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन अधिसुचना दि.२५.०५.२००६ मधील प्रकरण क्रमांक दोन मधील नियम क्र.३(१) नुसार 


खालील प्रमाणे बदली करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 
णि st era पवार कल्याण जिल्हा कारागृह | अलिबाग जिल्हा कारागृह, 
अलिबाग (रिक्‍त पदी) 
२ | श्री.राजकुमार साळी पैठण खुले जिल्हा ।नांदेड जिल्हा कारागृह, 
कारागृह, नांदेड (रिक्‍त पदी) 
3 | श्रीमती राणी राजाराम भोसले औरंगाबाद म.का नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, 
नागपूर (रिक्‍त पदी) 


२. संबंधित अधीक्षक यांना कळविण्यात येते की, संबंधित उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ 


अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ यांना बदलीने झालेल्या पदस्थानेच्या ठिकाणी रुर्जु/ कार्यमुक्त 
करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ शासनास 


सादर करावा. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजुर 
करण्यात येवु नये. तसेच HALA. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नये. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते 


संबंधित अधिकाऱ्यांना मुळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावे. मुळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१७/४६६/प्र.क्र.९८/तुरुंग-१ 


४. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना म.ना.से. (स्वीयेत्तवर सेवा, पदग्रहण 


अवधी, निलंबन) नियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधीत त्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर 


होण्याकरीता संबंधित अधिक्षक यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्‍्त/रुजु करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. 


तसेच सदर बदल्या हया प्रशासकीय कारणास्तव असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली ठिकाणी 


रुजु होण्यास लागणाऱ्या कालावधीतील प्रवासखर्च अनुज्ञेय राहील. 


५. सदरहु बदली आदेझानुसार संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु 


व्हावे. तसे न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणुन बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास ही 


कृती म.ना.से. (वर्तणुक) नियम १९७९ मधिल नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणुक 
समजुन त्यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद 
घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला SNA त्याचा संकेताक २०१७०५३०१६५८०२६४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 
Pp b h k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Ya 7 a a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae 


At mM a ra mM S a n kh e Fie oe ffa9939a, cn=Prabhakar 


Date: 2017.05.30 16:59:57 +05'30' 


( प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ 
पूर्व विभाग,नागपूर/ दक्षिण विभाग, मुंबई 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 
>> <:- ८. ८ 


Cc 
ae 


an 


S 


(2 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, रायगड नांदेड 

१०) संबंधीत अधिकारी (व्दारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे) 

99) निवड नस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


